महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक - दुरुस्ती-०९२२/प्र.क्र.३२०/पोल-७. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२२. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त, चिरागनगर, घाटकोपर (प) 
येथील पोलीस वसाहतीतील इमारत क्र. १ ते ४ या इमारतीच्या संरचनात्मक 
दुरुस्तीचे रु. १३,०१,०८,८१४/- (रुपये तेरा कोटी एक लाख आठ हजार 
आठडो चौदा फक्त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 

संदर्भ :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: CP/ACS(H)/D-<(93)/ 8109 Br/ 
Chirag Nagar/9 to 8 Building/Structural audit/Gov-W8/2029, दिनांक : 
१६.०३.२०२१, 


ज्ञापन : - 


पोलिस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाने, चिरागनगर, घाटकोपर (प) येथील पोळीस वसाहतीतील 
इमारत क्र. १ ते ४ या इमारतीच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचे रु. १३,०१,०८,८१४/- (रुपये तेरा कोटी एक 
लाख आठ हजार आठशे चौदा फक्त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या पुढील प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजपत्रक रक्‍कम रु. 
1. Structural Repairs, Internal & External Plaster. | 3,28,18,919/- 
Painting Water Supply & Sanitary Work Fat 
Building No. 1. Chirag Nagar, Ghatkopar (W). 
Mumbai. 

2 Structural Repairs, Internal & External Plaster, | 3,22,35.488/- 
Painting Water Supply & Sanitary Work at 
Building No.2, Chirag Nagar, Ghatkopar (W), 
Mumbai 

3 Structural Repairs, Internal & External Plaster, | 3,28,18,919/- 
Painting, Water Supply & Sanitary Work at 
Building No. 3. Chirag Nagar, Ghatkopar (W), 
Mumbai 

w Structural Repairs, Internal & External Plaster, | 3,22,35,488/- 
Painting Water Supply & Sanitary Work at 
Building No. 4, Chirag Nagar, Ghatkopar 
(W).Mumbai 

एकुण 13.01.08,814/- 


२. उपरोक्त प्रस्तावामध्ये सादर केलेली कामे सहायक अभियंता, श्रेणी-१, कुर्ला सार्वजनिक 
बांधकाम उपविभाग, कुर्ला, मुंबई यांनी सन २०१९-२० च्या दरसूचीनुसार तयार केली असून, त्या 
अंदाजपत्रकांना कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विभाग, अंधेरी, मुंबई व अधिक्षक अभियंता, सा.बां. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०९२२/प्र.क्र.३२०/पोल-७ 


मंडळ, मुंबई यांनी, तसेच सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई प्रतिस्वाक्षरी केली 
आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक मंजूरी प्रदान केली आहे. 


३. शा.नि.क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०/०९/२०१९ व सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४. अ.क्र. ३ मधील तरतुदीनुसार रूपये १,००,००,०००/- (रुपये 
एक कोटी फक्त) पर्यंतच्या किरकोळ नागरी बांधकामांना प्रशासकीय मान्यतेसह निधी उपलब्ध करून 
देण्याचे प्राधिकार विभाग प्रमुख यांना प्रदान करण्यात आले असून, त्यापुढील रु. १५ कोटीपर्यंतचे पूर्ण 
अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. रु. १५ कोटी पेक्षा कमी अंदाजपत्रकीय रकमेच्या कामांच्या ढोबळ 
अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यास सक्षम 
अधिका-याने तांत्रिक सहमती प्रदान केल्यानंतर, क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (विद्युत) यांच्याकडून शिफारश्ीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार उपभोक्ता 
विभागाने त्यांच्याकडील कामाची निकड व अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास 
सक्षम असल्याचे नमूद केळे आहे. तसेच शासन परीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दिनांक २५.०९.२०१९ 
अन्वये याबाबतच्या सूचना प्रसृत केल्या आहेत. 


४. त्यामुळे सदर अंदाजपत्रकातील चिरागनगर, घाटकोपर (प) येथील पोलीस वसाहतीतील इमारत 
क्र.१ते४ या इमारतीच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचे रु.१३,०१,०८,८१४/- (रुपये तेरा कोटी एक लाख आठ 
हजार आठशे चौदा फक्त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रकीय खर्च, पोलीस आयुक्त, मुंबई यांना प्रदान 
केलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने, प्रशासकीय विभाग म्हणून शासनास मंजूरीसाठी सादर 
करण्यात आले आहे. प्रशासकीय विभागास याबाबतचे रु. १५ कोटी पर्यंतचे अधिकार , असून त्यावरील 
अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागास आहेत. 


५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी शासनास पाठविलेल्या चिरागनगर, घाटकोपर (प) येथील 
पोलीस वसाहतीतील इमारत क्र. १ ते ४ या इमारतीच्या संरचनात्मक दुरुस्तीचे रु. १३,०१,०८,८१४/- 
(रुपये तेरा कोटी एक लाख आठ हजार आठडो चौदा फक्‍त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 

२. खर्चाचे अंदाज हे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्वाक्षांकित करावेत. 

९. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.बी-१. गृह विभाग, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस, (०२) शहर पोलीस, 
(02) (०१) शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) (२०५५००९७), २७- गौण बांधकामे " या लेखाशिषांतर्गत 
उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन, या विभागास शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ व दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग- 
पहिला, उपविभाग-पाच अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार, तसेच शासन परीपत्रक, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०९२२/प्र.क्र.३२०/पोल-७ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/अर्थ-३, दिनांक २५ सप्टेबर, २०१९ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२०२१२३७२२१७२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NARAYAN BIRA 0 
(नारायण ART AP) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
३. कार्यकारी अभियंता, सा.बां. उत्तर मुंबई विभाग, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
७. कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


